RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ९९ ]] 


बुधवार , ऑक्टोबर १४ , २०२० / आश्विन २२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १ ९ ८३ . 
महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाकखंड , अधिनियम, १ ९ ०४ . 


क्रमांक संकीर्ण १५२० / प्र.क्र . ९ ६ / ६ - अ.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १ ९ ८३ ( १ ९ ८३ चा महा. ४१ ) याच्या 
कलम १७ च्या पोट - कलम ( २ क ) च्या खंड (ड) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढलेला शासन आदेश, कृषि, 
पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, क्र . एजीयू -२०१० / प्र.क्र . ७१ / ७ - ए, दिनांक २१ जुलै २०१० ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त आदेश ” असा केला आहे ) याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाने, कुलगुरु म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने 
धारण करावयाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विनिर्दिष्ट केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास, कुलगुरु म्हणून नियुक्तीसाठी एखाद्या व्यक्तीने धारण करावयाचा विशिष्ट अनुभव 
विनिर्दिष्ट करून पात्रता शतींमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम , १ ९ ८३ ( १ ९ ८३ चा महा . ४१ ) याच्या कलम १७ च्या पोट - कलम ( रक ) 
च्या खंड ( ड ) तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाकखंड, अधिनियम, १ ९ ०४ ( १ ९ ०४ चा १ ) याच्या कलम २१ द्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणा - या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , कुलपतींशी 
विचारविनिमय करून , याद्वारे, उक्त आदेशात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त आदेशामध्ये, त्यास जोडलेल्या अनुसुचीमधील, भाग अ मध्ये, परिच्छेद ३ ऐवजी, पुढील परिच्छेद दाखल 
करण्यात येईल : 

“ ३. विभागप्रमुखाच्या किंवा समकक्ष पदाच्या दर्जापेक्षा कमी नसेल अशा पदावरील किमान ३ वर्षांच्या प्रशासकीय 
अनुभवासह प्राध्यापक म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 


शासनाचे सचिव. 


भाग चार - ब - २४३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १४ , २०२० / आश्विन २२ , शके १ ९ ४२ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBUNDARY , DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHRIES DEPARTMENT 
Mantralaya Annex, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated 13th October 2020 . 


Order 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES ( KRISHI VIDYAPEETHS ) ACT , 1983 . 
MAHARASHTRA GENERAL CLAUSES ACT , 1904 . 


No. Sankirna 1520 / C.R . 96 /6 - A. - Whereas, by the Government Order , Agriculture, 
Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department No. AGU.2010 /C.R.71/7 
A , dated the 21st July 2010 ( hereinafter referred to as " the said Order " ), issued in exercise of 
the powers conferred by clause ( d ) of sub -section (2C ) of section 17 of the Maharashtra 
Agricultural Universities ( Krishi Vidyapeeths) Act , 1983 ( Mah . XLI of 1983 ) , the Government 
of Maharashtra has , in consultation with the Chancellor , specified the educational 
qualifications and experience to be possessed by a person for the appointment as Vice 
Chancellor ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to modify the 
eligibility conditions by specifying the specific experience to be possessed by a person for 
appointment as Vice - Chancellor ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by the clause ( d ) of sub -section ( 2C ) of 
section 17 of the Maharashtra Agricultural Universities ( Krishi Vidyapeeths) Act , 1983 (Mah . 
XLI of 1983 ) read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) , and 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, in consultation 
with the Chancellor , hereby amends the said Order as follows, namely : 

In the said Order , in the Schedule appended thereto , in Part ‘ A’ for paragraph 3 the 
following shall be substituted , namely , 

" 3. Atleast 10 years experience as Professor including minimum 3 years 
administrative experience not below the rank of Head of the Department or 
Equivalent post. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


EKNATH DAWALE , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


